महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या नाशिक 
प्रादेशिक विभागाच्या अंतर्गत धुळे येथे 
महामंडळाच्या उपकार्यालयाच्या (project 
office) बांधकामासाठी प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेमधून सन २०१७-१८ करीता 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : टीडीसी २०१८/२/प्र.क्र. १३२/ पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७ मार्च, २०१८. 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, क्रमांक- टीडीसी २०१८/२/प्र१३२ .क्र./ पर्यटन, दिनांक १५.३.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक : 

वरील विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक- १३ मध्ये मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी 
क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२)(०१) 
केंद्रीय अर्थसहाय्य अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पर्यटनस्थळ विकासासाठी राज्य शासनाचे सहायक अनुदान (३४५२ 
१९०२), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)", असे नमूद केले आहे. 


तरी, सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक- १३ मध्ये मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, 
३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (02) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदान (३४५२ 
१९५८) ३१ सहायक अनुदान", असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा सकेतांक २०१८०३१७१२१४०७९८२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ravindra On oon faa 
Laxmikant Me in 
Lakhote ee 
(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टीडीसी २०१८/२/प्र.क्र. १३२/ पर्यटन 


५. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
७. जिल्हाधिकारी, धुळे. 

८. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


